परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्याबाबत... 
सहायक सचिव (तांत्रिक), 
महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण 
मंडळ 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: परिवि-२०२३/प्र.क्र.(१४७/२३)/तांशि-१ 
४था मजला, मंत्रालय (विस्तार), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ नोव्हेंबर, २०२३ 


संदर्भः १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.ससेनि-२०२०/ प्र.क्र (९८/२०)/ 
तांशि-१, दिनांक ०७.०१.२०२१ 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०२३/६२०, 
दिनांक ३१.०८.२०२३ 


प्रस्तावना: 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये श्री. सुदर्शन कुंभार, श्रीमती स्मिता 
गाडे, श्री. नामदेव मातोळकर, श्री. परमेश्वर सोळंकी व श्रीमती अम्निता कायगुडे यांची सहायक 
सचिव (तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, गट-अ या पदावर दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


२. सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/प्र.क्र३०२/आठ, दिनांक 
२९.०२.२०१६ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, उक्त नमूद सर्व 
अधिकाऱ्यांनी परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरीत्या पूर्ण केला असल्याने, त्यांचा 
परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्यासंदर्भात संदर्भ क्र. २ अन्वये संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी 
प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार, सहायक सचिव (तांत्रिक) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा: 


निम्नलिखित अधिकारी यांच्या प्रकरणी शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि- 
२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९.०२.२०१६ मध्ये विहित करण्यात आलेल्या अटींची पूर्तता होत 
आहे. सबब, निम्नलिखित सहायक सचिव (तांत्रिक), महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशासकीय सेवा, गट- 
अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी स्तंभ-५ मध्ये नमूद दिनांकास (म.नं.) समाप्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ-६ मध्ये नमूद 
करण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः परिवि-२०२३/प्र.क्र.(१४७/२३)/तांशि-१ 


अ | अधिकाऱ्यांचे नाव | पदावर रुजू परिविक्षा परिविक्षाधीन  । सेवा नियमितपणे पुढे 
क्र| (सहायक सचिव | झाल्याचा कालावधीत कालावधी पूर्ण चालू ठेवण्याचा 
(तांत्रिक) दिनांक घेतलेल्या र॒जा होण्याचा दिनांक दिनांक 
(म.नं.) (म.पू. 
१| २ ३ 1 छे ५ द 
7 श्री. सुदर्शन | 92.09.2029 | ७३दिवस 24.03.2023 २६.०३.२०२३ 
सुरेश कुंभार (म.पू) 
२ |. श्रीमती स्मिता १९.०१.२०२१ निरंक १८.०१.२०२३ १९.०१.२०२३ 
मारूती गाडे (म.पू) 
२ | श्री. नामदेव । २७.०१.२०२१ | २२दिवस १७.०२.२०२३ १८.०२.२०२३ 
विजयकुमार (म.पू) 
मातोळकर 
४ | श्री. परमेश्वर शाम | ०८.०१.२०२१ | निरंक ०८.०१.२०२३ ०९.०१.२०२३ 
सोळंकी (4.4) 
षु 
१ | श्रीमती अम्रिता | २७.०१.२०२१ | ११दिवस ०६.०२.२०२३ ०७.०२.२०२३ 
राजेंद्र कायगुडे 
३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अधिकाऱ्यांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने 
उचित कार्यवाही तातडीने करावी. 
४. सदर झासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/ 


प्र.क्र.३०२/ आठ, दिनांक २९.०२.२०१६ मधील तरतुदींनुसार व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 


निर्णय क्र. परिवि/ २७१५/ प्र.क्र.२०३/ आठ, दिनांक २५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग 
प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 


घ्‌. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०६१५४५१९८५०८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PAGARE 
SHRIKRISHNA 
KASHINATH 


प्रति, 


lly signed by PAGARE SHRIKRISHNA KASHINATH 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=cc78d6dbb4fe0c3d5473ed374dc1007ae7db08a8a6ca9468 
2aBaae 16cOcb06, ICode=400032, st=Mi 

INumber=4E8BC157609C 105D396B04018FA47F8909333AFC1 
8DDC3893CC043F18F759C0B, cn=PAGARE SHRIKRISHN: 
KASHINATH 
Date: 2023.11.06 15:45:44 +05'30' 


(श्रीकृष्ण पगारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित अधिकारी (संबंधित कार्यालय प्रमुखांमार्फत) 


प्रत, 


१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


2) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन sear क्रमांकः परिवि-२०२३/प्र.क्र.(१४७/२३)/तांशि-१ 


३) प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद / पुणे 
) 
) 


७) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवड नस्ती (तांशि-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


